महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
येथे सेवेत नियुक्‍त झालेले/ होणारे सर्व शिक्षक व 
शिक्षकेत्तर अधिकारी/कर्मचारी यांना राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मपवि २०१७/प्र.क्र. ३५/माफसु, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक : १० जुले, २०१९ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, कृषि,पक्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 

मपवि- २०१७/प्र.क्र.३५/माफसु, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८. 

२) शासन शुध्दीपत्रक, Hf wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मपवि- २०१७/प्र.क्र.३५/माफसु, दिनांक २ नोव्हेंबर, २०१८. 

३) शासन शुध्दीपत्रक, कृषि,पश्नुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मपवि- २०१७/प्र.क्र.३५/माफसु, दिनांक ७ जानेवारी, २०१९. 

४) शासन शुध्दीपत्रक, कृषि,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्र. 
मपवि- २०१७/प्र.क्र.३५/माफसु, दिनांक ८ एप्रिल, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यांनंतर, महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान 
विद्यापीठ,नागपूर येथे सेवेत नियुक्‍त झालेले/ होणारे सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी/ कर्मचारी 
यांना संदर्भाधीन क्र. १ येथील दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय 
निवृत्ती वेतन योजना, दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०१८ पासून लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये सदर योजना 
कार्यान्वीत करण्यास दिनांक ०१ जानेवारी, २०१९, संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक ७ जानेवारी, 
२०१९ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये दिनांक ०१ एप्रिळ, २०१९ आणि संदर्भाधीन क्र. ४ येथील 
दिनांक ८ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये दिनांक ०१ जुले, २०१९ salt मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 
२. तथापि, कांही तांत्रीक कारणास्तव सदर राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास 
आणखी कांही कालावधी लागणार असल्यामूळे सदर योजना दिनांक ०१ जुले, २०१९ ऐवजी दिनांक 
०१ आक्टोबर, २०१९ पासून लागू करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या 
अनुषंगाने करावयाची सर्व कार्यवाही दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. यापुढे 
कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, याची कृपया दखल घेण्यात यावी. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मपवि २०१७/प्र.क्र. ३५/माफसु, 


३. 


हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले आहे त्याचा सांकेताक २०१९०७१०११३१२७८६०१ असा आहे. हा sear 


डिजिटल स्वाक्षरीने स्वांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल व यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 


DN: c=IN, st=Maharasht 
Vi KAS गृ U LS H | RAM 2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a 1 9b04c6d22f8ef 1b8dbc9b19d45ef 
776d80ef148059, postalCode=400032, 


street=[MANTRALAYA,MUMBAI, 


ialNumber=406cb152e109154a7466c0050f88e5a437e1 783897382 
KA D A M 4687653a5e8d144b72b, “AGRI AND ADF DEPARTMENT, 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, VIKAS TULSHIRAM KADAM. 
Date: 2019.07.10 11:39:08 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षण) - १/२ महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. उपसंचालक, राज्य देखभाल अभिकरण, मुंबई. 

६. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

७. कुलगुरु महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

८. कुलसचिव महाराष्ट्र पश्ु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 

९. नियंत्रक (वित्त व लेखा) महाराष्ट्र Val dg मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 

१०.सहयोगी अधिष्ठाता, पद्युवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, मुंबई / 
नागपूर/शिरवळ/परभणी/उदृगीर/अकोला/वरुड, जि यवतमाळ. 

११.अधिदान व लेखाधिकारी पशुवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान महाविद्यालये, 
मुंबई / नागपूर/शिरवळ/परभणी/उद्‌्गीर/अकोला/वरुड, जि यवतमाळ. 

१२.आहरण व संवितरण अधिकारी, पशुवैद्यकीय /दुग्धतंत्रज्ञान/ मत्स्य विज्ञान 
महाविद्यालये, मुंबई / नागपूर/शिरवळ/परभणी/उद्‌ृगीर/अकोला/वरुड, जि यवतमाळ. 

१३.उपसंचालक, पशुपैदास प्रक्षेत्र, इगतपूरी/ नागपूर/ उदगीर, विद्यापीठ उपकेंद्र, उद्गीर. 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५.कृषि व पदुम विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव /अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी. 

१६.वित्त विभाग (कार्यासन सेवा-४/ कोषा -५) मंत्रालय, मुंबई. / निवड नस्ती माफसू 


पृष्ठ २ पैकी २ 


